सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल स्पेशन 
लिव्ह पिटीशन (क्रिमिनल) क्र.८१३२/२०१० मध्ये 
महाराष्ट्र शासनातर्फे विशेष समुपदेशी म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या श्री.ए.मरियरपुत्तम यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र. २४३/पोळल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
तारीख: २६ फेब्रुवारी, २०१३. 


संदर्भ 


विधी व न्याय विभागाचे क्र.०३१/०६/क्रिमजन/१३/अ शाखा, दि.१९.१.२०१३ चे पत्र. 


शासन निर्णय-- 


दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, गु.नों.क्र.१८/२००८ (मालेगांव बॉम्बस्फोट २००८) या 


गुन्ह्यामधून उद्भवलेले सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल स्पेशल लिव्ह पिटीशन (क्रिमिनल) 


क्र.८१३२/२०१० (प्रज्ञासिंग ठाकूर विरूद्ध महाराष्ट्र शासन ) मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बाजू 


मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकील श्री.ए.मरियरपुत्तम यांच्या विहोष समुपदेश्ी म्हणून सेवा उपलब्ध करून 


घेण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १९.१.२०१३ च्या पत्रान्वये 


Tt ve Stas, प्रभारी सरकारी अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, 
नवी दिल्ली यांना विनंती करण्यात आली आहे 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी वरिष्ठ वकील श्री.ए.मरियरपुत्तम यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी 


फी रु.१,१०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही 


प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 


कमी नाही अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 


प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, गुन्हा अन्वेषण व 


दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ६५/१३/व्यय-७, दिनांक 


५.०२.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१३०२२६१०५५३३५२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


aA Digitally signed by Vijaykumar 
Vishnu Dapak 
V I] ay k U mM a r DN: CN = ळीत Vishnu 


Dapake, C = IN, S = 


Vishnu Sane OF 
D k MAHARASHTRA, OU = Home 
Date: 2013.03.15 15:23:06 
apake Pee 
वि.वि.दपके 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


प्रत, 


. अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र्‌ १ , मुंबई . 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. श्री.एस.व्ही.खर्डे, प्रभारी सरकारी अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, 


कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 


. वरिष्ठ वकील श्री.ए.मरियरपुत्तम, २५, बझार ळेन, बेंगाली मार्केट, नवी दिल्ली-११ 


000०१, 


. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 


. निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


